RNINo . MAHBIL /2012/44835 
www .dgps.maharashtra .gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - १९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


[ पृष्ठे ४८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 

विभागीय आयुक्त यांजकडून 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ बागलाण/ एसआर- १/ ४०६/ २०१८ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, भिलदर ग्रामपंचायतीतील क -हाळेपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ६ जून २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला 
आहे; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , बागलाण उपविभाग, बागलाण यांनी यासंदर्भात दिनांक ८ जानेवारी २०१५ रोजी भिलदर ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या क-हाळेपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


वि (एच) ७७ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक, तालुका बागलाण , गाव क-हाळेपाडा (भिलदर ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


पूर्व : डोंगर , किकवारी खुर्द शिवार 

गट नंबर ९०, ९१, ९२, ९३, ९४. 
दक्षिण : डांगसौदाणे रस्ता गट नंबर ७० , ७१ 
पश्चिम : मोरकुरे रस्ता गट नंबर ९६ , ९७, ९८ , ९९ 
उत्तर : पाण्याचा पाट गट नंबर ११३ 


क . नं. -- गट क्रमांक ७०, ७१, 
८७, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४ , 
९५, ९६, ९७, ९८ , ९९, ११३. 
क्षेत्र ० . ४९ हे . आर . 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , १६ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ त्र्यंबकेश्वर/ एसआर - १/ ४०७/ २०१८ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, वेळूजे ग्रामपंचायतीतील पत्र्याचापाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१७ 
रोजी वेळूजे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पत्र्याचापाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


३ 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर, गाव पत्र्याचापाडा ( वेळूजे) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


पूर्व 


: गट नंबर २३७, २५४ , २५७, २५९ 


दक्षिण : गट नंबर ३१२ , ३१३, ३१४ अंबोली शीव 
पश्चिम : गट नंबर ४६१, ३३६, ३३० मेटकावराची शीव 
उत्तर : गट नंबर ४७४ , १६२ , १६३ 


गट नंबर ३१६, ३१७, ४८३ 
सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 
१४० . ७४ हे . आर . 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १६ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/५/ त्र्यंबकेश्वर /एसआर-२/ ४०८ / २०१८ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह /वस्ती / वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, वेळूजे ग्रामपंचायतीतील हेदुलीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१७ 
रोजी वेळूजे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या हेदुलीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव हेदुलीपाडा ( वेळूजे ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


पूर्व : गट नंबर ४५२, ४५३ फॉरेस्ट 
दक्षिण : गट नंबर ३८४, ३५२ , ३४४ 
पश्चिम : गट नंबर ३८७, ३८८ मौजे नांदगावची शीव 
उत्तर : गट नंबर ४०० , ४५० , ४५१ 

मौजे वरसविहीर शीव . 


गावठाण , 
सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 
१७८ . १६ हे. आर . 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १६ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर/ एसआर-३/ ४०९/२०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, गोलदरी ग्रामपंचायतीतील डिडुळणापाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ९ जून २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ 
रोजी गोलदरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या डिडुळणापाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


५ 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर, गाव डिडुळणापाडा ( गोलदरी ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


पूर्व : गट नंबर १०८ , १११, ११२ 
दक्षिण : गट नंबर ११५, ११६, ११७ 
पश्चिम : गट नंबर ८६, ५५ फॉरेस्ट 
उत्तर : गट नंबर ९३, ९५, ९६ फॉरेस्ट 


गावठाण, 
सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 
३३. ४७ हे . आर . 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , १६ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ त्र्यंबकेश्वर/ एसआर- ४/ ४१०/ २०१८ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, गोलदरी ग्रामपंचायतीतील खोरीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ८ जून २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ 
रोजी गोलदरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या खोरीपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर, गाव खोरीपाडा (गोलदरी) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


३ 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर १६८ फॉरेस्ट 
दक्षिण : गट नंबर १९७ फॉरेस्ट 
पश्चिम : गट नंबर २०० , २१८ फॉरेस्ट 
उत्तर : गट नंबर २२ , २३, १६६ 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १६ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ त्र्यंबकेश्वर/ एसआर- ५/ ४११/ २०१८ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, गोलदरी ग्रामपंचायतीतील माणीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ८ जून २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ 
रोजी गोलदरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या माणीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


७ 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक, तालुका त्र्यंबकेश्वर, गाव माणीपाडा (गोलदरी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


३ 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर १३५, २२५ 
दक्षिण : गट नंबर २१६, २२१ फॉरेस्ट 
पश्चिम : गट नंबर १९ फॉरेस्ट 
उत्तर : गट नंबर ६०, ५९, ५४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १६ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ त्र्यंबकेश्वर/ एसआर-६/ ४१२/ २०१८ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, गोलदरी ग्रामपंचायतीतील लोहारपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ७ जून २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी -त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ 
रोजी गोलदरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या लोहारपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक, तालुका त्र्यंबकेश्वर, गाव लोहारपाडा (गोलदरी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


३ 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर २२३ , २२४ , २३१, २२७ 
दक्षिण : गट नंबर २१६, २२१ फॉरेस्ट 
पश्चिम : गट नंबर १९ फॉरेस्ट 


उत्तर : गट नंबर २२४ , २२५, २२६, २२७ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १६ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ त्र्यंबकेश्वर/ एसआर- ७/ ४१३/ २०१८ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, गोलदरी ग्रामपंचायतीतील काथवडपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ७ जून २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी -त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ 
रोजी गोलदरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या काथवडपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


९ 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव काथवडपाडा ( गोलदरी ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


३ 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर ५४, ५८ , ६२ फॉरेस्ट 
दक्षिण : गट नंबर ४४ फॉरेस्ट 
पश्चिम : गट नंबर २२ , २३, २४ 
उत्तर : गट नंबर ४१ , ३१ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , १६ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ त्र्यंबकेश्वर/ एसआर-८ / ४१४/ २०१८ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह /वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, गोलदरी ग्रामपंचायतीतील हट्टीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ८ जून २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ 
रोजी गोलदरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या हट्टीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव हट्टीपाडा (गोलदरी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


३ 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर १६३, १६४ फॉरेस्ट 
दक्षिण : गट नंबर २११, २१० 
पश्चिम : गट नंबर १५२, १५३ , १५४ 
उत्तर : गट नंबर १४९, १५९ फॉरेस्ट 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १६ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ त्र्यंबकेश्वर/ एसआर-९/ ४१५/ २०१८ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, गावठा ग्रामपंचायतीतील बालापाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १० जून २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी गावठा ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या बालापाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


११ 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव बालापाडा ( गावठा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


पूर्व : गट नंबर ३६९ 
दक्षिण : गट नंबर ३६२ 
पश्चिम : गट नंबर ३६१ 
उत्तर : गट नंबर ३८५ 


गावठा , 
सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 
२१.९४ हे. आर . 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , १६ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर/ एसआर- १०/ ४१६/ २०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह /वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, गावठा ग्रामपंचायतीतील घोंगडीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १० जून २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी गावठा ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या घोंगडीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर, गाव घोंगडीपाडा ( गावठा ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


पूर्व : गट नंबर ४५२ 
दक्षिण : गट नंबर ४५५ 
पश्चिम : गट नंबर ४६६ 
उत्तर : गट नंबर ४६८ 


गावठा, 
सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 
४०. ०३ हे . आर . 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , १६ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर/ एसआर- ११/ ४१७ / २०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह /वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, गावठा ग्रामपंचायतीतील खरंबापाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १० जून २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी गावठा ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या खरंबापाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


१३ 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव खरंबापाडा ( गावठा ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


पूर्व : गट नंबर ५२९ 
दक्षिण : गट नंबर ५३० 
पश्चिम : गट नंबर ५४४ 
उत्तर : गट नंबर ५४७ 


गावठा, 
सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 
२९ . ९६ हे. आर . 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , १६ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर/ एसआर- १२/ ४१८ / २०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह /वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, खरशेत ग्रामपंचायतीतील वाळीपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी खरशेत ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या वाळीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर, गाव वाळीपाडा ( खरशेत ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


पूर्व 


: खरपडी हद्द , फॉरेस्ट गट नंबर २५७ 


दक्षिण : सादडपाणा शीव गट नंबर २३९ 
पश्चिम : फॉरेस्ट गट नंबर २३९ 
उत्तर : दमणगांगा नदी धरमपूरची शीव गट नंबर २३० 


गावठा, 
सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 
९४१. ६३ हे. आर . 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १६ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर/ एसआर- १३/ ४१९/ २०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, खरशेत ग्रामपंचायतीतील कसोलीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ५ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी खरशेत ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या कसोलीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


१५ 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर , गाव कसोलीपाडा ( खरशेत ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


पूर्व : दमणगांगा नदी 
दक्षिण : पांगुळघरची शीव फॉरेस्ट 
पश्चिम : गट नंबर १९९ , १९६ दमणगांगा नदी 
उत्तर : गट नंबर २०३, २०६ , २०७ 


गावठाण, 
सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 
७७.९१ हे . आर . 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , १६ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ त्र्यंबकेश्वर/ एसआर- १४/ ४२०/ २०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह /वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, खरशेत ग्रामपंचायतीतील मुरूमहाटीपाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ५ ऑगस्ट २०१७ 
रोजी खरशेत ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या मुरूमहाटीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका त्र्यंबकेश्वर, गाव मुरूमहाटीपाडा ( खरशेत ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१३०, 


पूर्व : गट नंबर ६९ , ६७ मौजे खरशेतची शीव 
दक्षिण : गट नंबर ७७, ७८ खैरायपाली शीव 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 
५४ . ०२ हे . आर. 


पश्चिम : गट नंबर ८७, १११ , ११० 


उत्तर : गट नंबर २५ , १२१ , ११८ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १६ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा जळगाव 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ यावल / एसआर - १/ ४०४/ २०१८ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, मोहराळे ग्रुप ग्रामपंचायतीतील पांढरी वस्तीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ ऑक्टोबर २०१७ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , फैजपूर उपविभाग, फैजूपर यांनी यासंदर्भात दिनांक १३ डिसेंबर २०१७ रोजी मोहराळे ग्रुप 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पांढरी वस्तीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


१७ 


अनुसूची 


जिल्हा जळगाव, तालुका यावल , गाव पांढरी वस्तीपाडा ( मोहराळे ग्रुप ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


३ 


गट नंबर २४७ 


१ 
२ 


पूर्व : गट नंबर २४७ यावल -हरीपुरा रस्ता 
दक्षिण : श्री . मधुकर भास्कर महाजन यांचे शेत 

गट नंबर २४६ . 
पश्चिम : श्री . सोमा आसाराम इंगळे यांचे शेत 
उत्तर : गट नंबर २४७ चे शेत 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार वनावाने , 


राजाराम माने, 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १६ एप्रिल २०१८. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा जळगाव 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/यावल / एसआर- २/ ४०५/ २०१८ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, मोहराळे ग्रुप ग्रामपंचायतीतील जामुनझिरापाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ मे २०१७ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


__ आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, फैजपूर उपविभाग , फैजूपर यांनी यासंदर्भात दिनांक २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी मोहराळे ग्रुप 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या जामुनझिरापाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , जळगाव यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


अनुसूची 


जिल्हा जळगाव, तालुका यावल , गाव जामुनझिरापाडा ( मोहराळे ग्रुप ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


१ 


पूर्व : कु. नं . १४०, १४१ श्री . सुभाष पंडीत पाटील , कु. प. नं . १४०, १४१ 

राहणार दहीगाव यांचे शेत व दक्षिण- उत्तर रस्ता. 
दक्षिण : श्री . देविदास धांगो पाटील यांचे शेत 
पश्चिम : श्री . देविदास धांगो पाटील यांचे शेत 
उत्तर : मोहम्मद भिका तडवी, राहणार मोहराळे यांचे शेत 

व वस्ती शाळा अतिक्रमित शेत भंग्या दिल्या पावरा यांचे. 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार वनावाने , 


राजाराम माने , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , १६ एप्रिल २०१८ . 


म 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ इगतपुरी/ एसआर - १/ ४३३/ २०१८ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, पिंप्रीसदो ग्रामपंचायतीतील भगतवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी -त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१७ 
रोजी पिंप्रीसदो ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या भगतवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


१९ 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका इगतपुरी , गाव भगतवाडीपाडा (पिंप्रीसदो ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


३१२ पार्ट , 


२ 


पूर्व : गट नंबर २२९ , ३६५ 
दक्षिण : बोर्ली व भावली खुर्द गावांची शीव 
पश्चिम : दारणा नदी 
उत्तर : गट नंबर १८२, १८५, १८८ , १९० , 

१९१, १९२/ १/ २/ ३. 


३११ पार्ट , 
सदर वाडीचे एकूण क्षेत्र 
२४ . ०८ हे . आर . 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २१ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ इगतपुरी/ एसआर-२/ ४३४/ २०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, वाकी ग्रामपंचायतीतील ठाकूरवाडीपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक २० जानेवारी २०१७ 
रोजी वाकी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या ठाकूरवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका इगतपुरी, गाव ठाकूरवाडीपाडा ( वाकी ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


पूर्व : गट नंबर १३० , १३२, १३३, १३८ , 

१३९ , २०० , २०१, २०३. 
दक्षिण : गट नंबर ११६, ११७, १२३, १२६ 
पश्चिम : ९१ , ९२, ९३, ९४ , ९६, ९८ , १४३ 
उत्तर : गट नंबर १३९ , १४० , १६३ 


३४१ चा भाग , 
सदर वाडीचे एकूण क्षेत्र 
१० . ८४ हे . आर . 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २१ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ इगतपुरी/ एसआर-३/ ४३५/ २०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, आवळखेड ग्रामपंचायतीतील चाँदवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ जून २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१७ 
रोजी आवळखेड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या चाँदवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


२१ 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका इगतपुरी, गाव चाँदवाडीपाडा ( आवळखेड ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


पूर्व : त्रिंगलवाडी शीव 


१३३, 
सदर वाडीचेएकूण क्षेत्र 
१४१. २७४ हे. आर . 


दक्षिण : गट नंबर १६६, १६९, १२५, १२६ 

काराचीवाडी शीव. 
पश्चिम : खैरे शीव 
उत्तर : त्रिंगलवाडी शीव 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २१ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ इगतपुरी/ एसआर- ४/ ४३६/ २०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, आवळखेड ग्रामपंचायतीतील काराचीवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१७ 
रोजी आवळखेड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या काराचीवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक, तालुका इगतपुरी, गाव काराचीवाडीपाडा ( आवळखेड ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


पूर्व : गावठाण गट नंबर ३७ 
दक्षिण : चिंचले शीव 
पश्चिम : खैरे शीव 


२०३ , 
सदर वाडीचे एकूण क्षेत्र 
१४. ०८ हे . आर. 


उत्तर 


: गट नंबर १६२ , १६५, १२२ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , २१ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ इगतपुरी/ एसआर -६/ ४३८ / २०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, शेनवड बु. ग्रामपंचायतीतील पाटीलवाडी/ पारधवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २२ जानेवारी २०१५ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ 
रोजी शेनवड बु. ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पाटीलवाडी/ पारधवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व 
स्थानिक अधिकायांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


२३ 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक, तालुका इगतपुरी, गाव पाटीलवाडी/ पारधवाडीपाडा ( शेनवड बु.) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गट नंबर १५१ - अ ते 


पूर्व : गट नंबर ४७६ व १५१ 
दक्षिण : गट नंबर ४८१, १५० 
पश्चिम : गट नंबर १४९ व ४७२ 
उत्तर : गट नंबर ४७२, १४६ 


३०० , 
सदर वाडीचे एकूण क्षेत्र 
११४. ९२३ हे. आर. 


गट नंबर १६० मध्ये 


३ 


तलाव आहे. 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , २१ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या- २/ ५/ इगतपुरी/ एसआर- ७/ ४३९ / २०१८ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह /वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, मायदरा ग्रामपंचायतीतील धानोशीपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१७ 
रोजी मायदरा ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या धानोशीपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक, तालुका इगतपुरी, गाव धानोशीपाडा (मायदरा ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


पूर्व : एकदरा, तालुका अकोले (नगर) शीव 
दक्षिण : गट नंबर २९९ , ३०० - अ , ३०० - ब 

ठोकळवाडी शीव . 
पश्चिम : गट नंबर २१५ मायदरा 
उत्तर : गट नंबर २२९ - अ , २५३, २५४ धानोशी 


२९१, 
सदर वाडीचे एकूण क्षेत्र 
१४४. ८ हे. आर . 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २१ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/इगतपुरी/ एसआर- ८/४४०/ २०१८ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, तळोघ ग्रामपंचायतीतील जुनवणेवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ४ एप्रिल २०१७ रोजी 
तळोघ ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या जुनवणेवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


२५ 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक, तालुका इगतपुरी, गाव जुनवणेवाडीपाडा ( तळोघ ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


सोळंगी टेकडी 


२ 


पूर्व : काळुस्ते शीव 
दक्षिण : भावली खुर्द शीव 
पश्चिम : तळोशी शीव 
उत्तर : गट नंबर ३५० , ३५९ , ३०९ , ३१० 


३११ , 
सदर वाडीचे एकूण क्षेत्र 
६. ७३ हे. आर. 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , २१ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ इगतपुरी/ एसआर-९/ ४४१/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह /वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, खेड ग्रामपंचायतीतील माळवाडी/ पडवळवाडीपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २१ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १ एप्रिल २०१७ रोजी 
खेड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या माळवाडी/ पडवळवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका इगतपुरी , गाव माळवाडी/ पडवळवाडीपाडा ( खेड ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


३ 


पाझर तलाव 


पूर्व : गट नंबर ९३, ९२, ९१ 
दक्षिण : गट नंबर ९० 


गट नंबर १५, 
सदर वाडीचे एकूण क्षेत्र 
१२१. ८३ हे. आर . 


गट नंबर ३७, ४३, ४१ मध्ये 

प्राथमिक शाळा. 


पश्चिम : गट नंबर ९६, ९७ 


४ 


उत्तर : गट नंबर ९९ , १००, ९४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , २१ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ इगतपुरी/ एसआर- १०/ ४४२/ २०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, खेड ग्रामपंचायतीतील देवाचीवाडी/ठाकूरवाडीपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( 3 सूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ३ एप्रिल २०१७ रोजी 
खेड ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या देवाचीवाडी/ ठाकूरवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


२७ 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक, तालुका इगतपुरी, गाव देवाचीवाडी/ ठाकूरवाडीपाडा ( खेड ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


ته 


विहिर, उत्तर-पूर्व 


पूर्व : गट नंबर ६२५ 
दक्षिण : गट नंबर ६२१ 
पश्चिम : गट नंबर ६२२, ६२३ उत्तर- पूर्व असा रस्ता 
उत्तर : गट नंबर ६०३ 


गट नंबर ६२४, 
सदर वाडीचे एकूण क्षेत्र 
१२५. ६४. ३ हे . आर . 


असा रस्ता. 


३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २१ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ इगतपुरी/ एसआर- ५/ ४५३/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह /वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, शेनवड बु. ग्रामपंचायतीतील पेहरेवाडी/ शिवाचीवाडीपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २२ जानेवारी २०१५ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ 
रोजी शेनवड बु. ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पेहरेवाडी/शिवाचीवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व 
स्थानिक अधिकायांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक, तालुका इगतपुरी, गाव पेहरेवाडी/शिवाचीवाडीपाडा ( शेनवड बु.) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


शेजारी गट नंबर १५१ ते 


३०० , 
सदर वाडीचे एकूण क्षेत्र . 


गट नंबर १६० मध्ये पाझर 


पूर्व : गट नंबर ७९४ 
दक्षिण : खैरगाव शीव ३७२ 
पश्चिम : खाजगी क्षेत्र १८८ 
उत्तर : गट नंबर २२३, २२४, १९९ 


तलाव खाजगी क्षेत्रावर 


४ 


पिण्याच्या पाण्याची विहिर 

सार्वजनिक. 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २४ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या- २/ ५/ इगतपुरी/ एसआर- १४/४५४/ २०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, त्रिंगलवाडी ग्रामपंचायतीतील पत्र्याचीवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक २५ एप्रिल २०१७ रोजी 
त्रिंगलवाडी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पत्र्याचीवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


२९ 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका इगतपुरी, गाव पत्र्याचीवाडीपाडा (त्रिंगलवाडी) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


३ 


पूर्व : गट नंबर १२५ 
दक्षिण : गट नंबर १२२ 
पश्चिम : गट नंबर ११५ 
उत्तर : गट नंबर १२४ , १२५ , १२६ 


११७- खंडू देवराम झुगरे 
१४५- पांडुरंग भाऊ झुगरे 
१४६- जिजाबाई रामू झुगरे 


४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २४ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/५/ इगतपुरी/ एसआर -१३/ ४५५/ २०१८ .- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, त्रिंगलवाडी ग्रामपंचायतीतील हिरेचीवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( उ सूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १२ एप्रिल २०१७ रोजी 
त्रिंगलवाडी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या हिरेचीवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका इगतपुरी , गाव हिरेचीवाडीपाडा (त्रिंगलवाडी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


पूर्व : देवराम बोडके यांच्या मालकीची गट नंबर १७१ १६८ - देवराम बोडके , 
दक्षिण : गट नंबर १३० 

१३०- सिताराम सोमा दोरे, 
पश्चिम : गट नंबर १३० 

१५७ - जेठू भावडू पिंगळे , 
उत्तर : देवराम बोडके यांच्या मालकीची 

सदर वाडीचे एकूण क्षेत्र , 
गट नंबर १७, २१, १६८ , १७२. 

३५. ३७. 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २४ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या- २/ ५/ इगतपुरी/ एसआर - १२/४५६/ २०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी,त्रिंगलवाडी ग्रामपंचायतीतील निशानवाडीपाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी - त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक १२ एप्रिल २०१७ रोजी 
त्रिंगलवाडी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या निशानवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


३१ 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका इगतपुरी , गाव निशानवाडीपाडा (त्रिंगलवाडी) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


३ 


पूर्व : गट नंबर २३१ 
दक्षिण : गट नंबर २२४ , २२१, २२२, २१९ 
पश्चिम : गट नंबर २०६ 
उत्तर : गट नंबर २०३ 


२०४ - सामाईक क्षेत्र 
शकुंतला भाऊ शिंदे 
सखाराम सोमा रेरा, 
सोमा कमळू गांडाळ 
सदर वाडीचे एकूण क्षेत्र २६. ८९ . 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २४ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या- २/ ५/ इगतपुरी/ एसआर - ११/४५७/ २०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, नागोसली ग्रामपंचायतीतील शिदवाडीपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग, इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक ५ एप्रिल २०१७ रोजी 
नागोसली ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या शिदवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका इगतपुरी, गाव शिदवाडीपाडा (नागोसली) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


पूर्व : वाळविहीर गावाची शीव 


गट नंबर १५, १६ क . नं . ३३७ 
सदर वाडीचे एकूण क्षेत्र 
३५ .८२ हे . आर . 


वाडीच्या दक्षिणेस तलाव, 

गट नंबर १५ मध्ये. 


दक्षिण : वाळविहीर गावाची शीव 
पश्चिम : धारगाव गावाची शीव 
उत्तर : घोटी वैतरणा रस्ता 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , २४ एप्रिल २०१८ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/५/ इगतपुरी/ एसआर-१५/ ४५८ / २०१८. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, त्रिंगलवाडी ग्रामपंचायतीतील तळ्याचीवाडीपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( 3 सूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर उपविभाग , इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर यांनी यासंदर्भात दिनांक २५ एप्रिल २०१७ रोजी 
त्रिंगलवाडी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या तळ्याचीवाडीपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


३३ 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका इगतपुरी, गाव तळ्याचीवाडीपाडा (त्रिंगलवाडी) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


८९- देवराम वाळू झुगरे 
११४- सिताबाई कुशाबा झुगरे 


पूर्व : गट नंबर ८५ 
दक्षिण : गट नंबर ६९ 
पश्चिम : गट नंबर १९१ 
उत्तर : गट नंबर ११३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक, २४ एप्रिल २०१८ . 


सदस्य- सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगररचना यांजकडून 

नगर विकास विभाग 

सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये 

अधिसूचना 
क्रमांक नावि/ प्र . छा . स./ प्रा . यो . अ. नगर/ कलम २० (४ )/ मौजे खडांबे , ता . राहुरी / गट नंबर १२९ / ४६२/ सन २०१८ . - ज्याअर्थी, अहमदनगर 
जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ 
( १९६६ चा महाराष्ट्र ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम असे संबोधले आहे) चे कलम १५ अन्वये शासन अधिसूचना, नगरविकास विभाग क्रमांक टीपीएस 
१६०० / ९३२/ प्र . क्र . ३२/ २००३ ( भाग - १)/ नवि -९ , दिनांक १४ जुलै २००५ रोजी मंजूर झाली असून ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००५ पासून अंमलात 
आलेली आहे ; 


त 


___ आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेत मौजे खडांबे , तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर १२९ मधील ६. ३२ हेक्टर क्षेत्र 
( यापुढे ज्यास “ उक्त जमीन " असे संबोधले आहे) “प्रादेशिक उद्यान ” या विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस- १८१५/ प्र. क्र . ४९ / १५/ 
नवि - १३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय ” असे संबोधले 
आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 
____ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट -कलम (२) मधील तरतुदीनुसार उक्त क्षेत्र प्रादेशिक उद्यान विभागातून वगळून खालील 
अटींच्या अधीन राहून “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून ( यापुढे ज्यास “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे) त्या अनुषंगाने 
उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे, असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित “ प्रस्ताव छाननी समितीचे 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


अट क्रमांक ( १) अर्जदार यांना दिनांक ४ जानेवारी २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद तसेच वेळोवेळी निश्चित केलेल्या तरतुदींनुसार अधिमूल्य 

रक्कम भरणे बंधनकारक राहील . 
अट क्रमांक (२) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जागेचा विकास करणे बंधनकारक 

राहील . 
अट क्रमांक (३) विषयाधीन जागेचेविकसन करताना व विकासपश्चात अर्जदार यांनी सदर जागेत पाणीपुरवठ्याची सोय करणे, सांडपाणी व्यवस्था , 

घनकचरा विल्हेवाट /व्यवस्थापन याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था स्वखर्चाने विकसित करणे बंधनकारक राहील. 


अट क्रमांक (४ ) विषयाधीन जागेत Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर) सौर ऊर्जा प्रकल्प अशा स्वरूपाच्या 

संकल्पना सदर जमिनींचेविकसन करताना अंमलात आणणे आवश्यक राहील. 


अट क्रमांक ( ५) प्रस्तुत जमिनींचेविकसन करताना , १० टक्के क्षेत्र सार्वजनिक सुविधांकरिता प्रस्तावित करणे बंधनकारक राहील. 


अट क्रमांक ( ६) विषयाधीन जागेवर अर्जदार / विकसनकर्ता यांनी जागेचेविकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच 

विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना 
पडताळणी करण्यात यावी . 


ल्यावर 


अट क्रमांक ( ७) सदर जागेवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील . 
( क) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ख) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ग) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( घ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 

( ड) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
अट क्रमांक ( ८) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी विहित केल्यानुसार सर्व 

मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही . 
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचेकलम १५१, पोट- कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस- १८१५/प्र.क्र . ४९ / १५/ 
नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० ( २), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान केलेले 
आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट - कलम (३) च्या तरतुदींनुसार प्रस्ताव छाननी समितीच्या निर्णयानुसार सहसंचालक , 
नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी सूचना क्रमांक नावि/ प्र. छा. स./ प्रा. यो .अ. नगर/ कलम -२० (३)/मौजे खडांबे, तालुका राहुरी/ गट नंबर १२९ / 
१४८६, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणाऱ्यांना 
सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर यांची “ अधिकारी " 
म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती ( यापुढे “ उक्त अधिकारी ” असे संबोधले आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगररचना, अहमदनगर यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल 
सदस्य - सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव छाननी समितीच्या दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या बैठकीत अर्जदार संस्थेने अधिमूल्य 
रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम सूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार संस्थेने अधिमूल्य रकमेचा 
भरणा केला आहे; 

आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार सहसंचालक , नगर रचना , नाशिक विभाग, नाशिक हे उक्त 
अधिनियमाच्या कलम २० , पोट - कलम (४) अन्वये उक्त फेरबदलास पुढीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक 
१४ जुलै २००५ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 

उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


३५ 


नोंद 


अहमदनगर जिल्ह्याच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील मौजे खडांबे, तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर येथील गट नंबर १२९ मधील ६. ३२ 
हेक्टर क्षेत्राचा वापर सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून प्रादेशिक उद्यान विभागाऐवजी रहिवास विभाग असा 
बदलण्यात येत आहे . 


अट क्रमांक (१) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जागेचा विकास करणे बंधनकारक 

राहील. 


अट क्रमांक ( २) विषयाधीन जागेचेविकसन करताना व विकासपश्चात अर्जदार यांनी सदर जागेत पाणीपुरवठ्याची सोय करणे, सांडपाणी व्यवस्था , 

घनकचरा विल्हेवाट/ व्यवस्थापन याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण स्वखर्चाने विकसित करणे बंधनकारक राहील . 


अट क्रमांक ( ३) विषयाधीन जागेत Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर) सौर ऊर्जाप्रकल्प अशा स्वरूपाच्या 

संकल्पना सदर जमिनींचेविकसन करताना अंमलात आणणे आवश्यक राहील . 


अट क्रमांक ( ४) प्रस्तुत जमिनीचे विकसन करताना, १० टक्के क्षेत्र सार्वजनिक सुविधांकरिता प्रस्तावित करणे बंधनकारक राहील . 


अट क्रमांक (५) विषयाधीन जागेवर अर्जदार /विकसनकर्ता यांनी जागेचेविकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच 

विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना 
पडताळणी करण्यात यावी . 


अट क्रमांक (६) सदर जागेवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील . 
( क ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ख) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ग) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( घ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 

( ड) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
अट क्रमांक ( ७) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी विहित केल्यानुसार सर्व 

मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. 
वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध 
राहील. 


( १ ) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर 


( २ ) सहायक संचालक , नगररचना, अहमदनगर शाखा, अहमदनगर 


प्रस्तुत सूचना www. dtp. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


प्रतिभा भदाणे, 

सदस्य - सचिव, 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 
सहसंचालक , नगररचना, 
नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , ६ एप्रिल २०१८ . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


NOTICE 


No . NKDN /P .S . C ./R .P . A .Nagar/Sect. 20 (4 )/Mouze Khadambe , taluka Rahuri/G . No . 129 /462 /2018 . 
Whereas , the Regional Plan of Ahmednagar district (hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) 
has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department s Notification No. TPS 
1600 / 932/CR - 32 / 2003/(Part - 1 )/UD - 9 , dated 14th July 2005 under Section 15 of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act" ) and has come 
into force with effect from the 1st October 2005 ; 


and whereas , in the said Regional Plan the land admeasuring about 6 .32 Hectare bearing Gat No . 
129 of Mouze Khadambe, taluka Rahuri, district Ahmednagar (hereinafter referred to as “ the said Land ") is 
included in “ Regional Park Zone” ; 


and whereas, the Government vide Resolution No . TPS -1815 /CR -49 / 15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 
and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as “ the said Government Resolution " ) has issued the 
directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of 
the said Act, formaking changes in the use of land in the areas ofSanctioned Regional Plans , and for that 
purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee" ; 


and whereas , the “ProposalScrutiny Committee" constituted under the siad Government Resolution 
was of the opinion that " the said land " shall be deleted from "Regioanl Park Zone " and proposed to be 
included in “ Residential Zone” , and accordingly it is necessary to modify the said RegionalPlan , (hereinafter 

id Modification " ) in accordance with the provisions of sub - section (2 ) of Section 20 
of the said Act, subject to the following conditions - 


Condition No . ( 1 ) 


It shall be binding to the Applicant, to deposit the premium amount as mentioned in 
Government Notification , dated 4th January 2016 and the guidelines issued from time 
to time. 


Condition No . (2) 


It shall be binding to the Applicant, to develop the said land as per the guidelines 
mentioned in the said Government Resolution and Annexure with it. 


Condition No . ( 3 ) 


Applicant/ Developer shall make necessary self contained arrangements to provide 
Water Supply , Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while 
developing the said land and after development of land at his own cost. 


Condition No . (4 ) 


It shall be necessary to develop the concept like Rain Water Harvesting and Water 
Recycling, Solar Energy while developing the said land. 


Condition No. (5 ) While developing the said land it shallbe binding to provide 10 per cent Amenity Space . 


Condition No . (6 ) 


It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per Hectare while 
developing the land and PlotHolder of sanctioned layoutto plant 5 trees Per Plot. This 
shall be verified at the time of final sanction to development. 


Condition No . ( 7 ) 


It shall be binding to sale layout plot / flat of the said land as per table given below . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


३७ 


(a) 


After final approval of layout 


Sale of 25 per cent of the total plots / flats 
shallbe permissible. 


(b ) 


After completion of 40 per cent 
Basic Amenities . 


Sale of 50 per cent of the total plots / flats 
shall be permissible . 


(c) 


After completion of 60 per cent 
Basic Amenities. 


Sale of 75 per cent of the total plots / flats 
shall be permissible . 


(d) 


After completion of 80 per cent 
Basic Amenities. 


Sale of 90 per cent of the total plots / flats 
shall be permissible . 


(e ) 


After completion of 100 per cent 
Basic Amenities . 


Sale of 100 per cent of the total plots / flats 
shall be permissible . 


Condition No . ( 8 ) 


If Group Housing Scheme is proposed in the layout then Occupation Certificate shall 
not be given unless all the Basic Amenities specified by the Collector, Ahmednagar 
are fully developed . 


and whereas , Government vide Notification No. TPS - 1815 /CR -49/ 15 /UD - 13, dated 11th June 2015 
has relegated the powers , under Section 20 (2), 20 (3) and 20 (4 ) of the said Act to the concerned Joint 
Director of Town Planning ; 


ve 


OCOT 


and whereas, in accordance with the provisions of sub - section (3 ) ofSection 20 of the said Act, Joint 
Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik vide Notice No. NKDN /P .S . C ./R . P . A . Nagar /Sect. 
20 (4 )/Mouze Khadambe, taluka Rahuri/Gat No . 129 / 1486 , dated 7th November 2017 has published , the 
Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch , 
Ahmednagar was authorised to hear the Suggestions / Objections received within the stipulated period; 


and whereas , the Appointed Officer has submitted his Report to the Member -Secretary also the 
Proposal Scrutiny Committee , in themeeting, dated 22nd February 2018 accorded approval to this proposal 
and directed Member- Secretary to issue the Final Notification According to sub - section (4 ) of Section 20 , 
after payment of the premium by the Applicant Society . Accordingly the Applicant Society has deposited 
the premium amount. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of Section 20 of the said Act, 
Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik hereby sanctions the said Modification and for 
that purpose amends the aforesaid Notification , dated 14th July 2005 as follows . 


In the said Regional Plan , the following New Entry shall be added after the Last Entry of the Schedule 
ofModifications. 


ENTRY 


In the Sanctioned Ahmednagar Regional Plan , the allocation of the land bearing Gat No. 129 ofMouze 
Khadambe, taluka Rahuri, district Ahmednagar is changed from "Regional Park Zone" to "Residential 
Zone " as shown on the plan , subject to the conditions specified below . 


Condition No. ( 1) 


It shall be binding to the Applicant to develop the said land as per the guidelines 
mentioned in said Government Resolution and Annexure with it . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


Condition No . ( 2 ) 


Applicant / Developer shallmake necessary self contained arrangements to provide 
Water Supply , Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal /Management while 
developing the said land and after development of land at his own cost. 


Condition No . ( 3 ) It shall be necessary to develop the concept like Rain Water Harvesting and Water 

Recycling, Solar Energy while developing the said land. 


Condition No. (4 ) While developing the said land it shallbe binding to provide 10 per cent Amenity Space. 
Condition No. (5 ) It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per Hectare while 

developing the land and Plot Holder of sanctioned layout to plant 5 trees Per Plot. This 
shall be verified at the time of final sanction to development. 


Condition No. (6 ) It shall be binding to sale layout plot / flat of the said land as per table given below . 
(a ) After final approval of layout 

Sale of 25 per cent of the total plots / flats 
shall be permissible . 


(b ) 


After completion of 40 per cent 
Basic Amenities . 


Sale of 50 per cent of the total plots / flats 
shall be permissible . 


After completion of 60 per cent 
Basic Amenities . 


Sale of 75 per cent of the total plots / flats 
shall be permissible . 


(d ) 


After completion of 80 per cent 
Basic Amenities. 


Sale of 90 per cent of the total plots / flats 
shall be permissible . 


After completion of 100 per cent 
Basic Amenities. 


Sale of 100 per cent of the total plots / flats 
shallbe permissible. 


Condition No . (7 ) If ,Group Housing Scheme is proposed in the layout, then Occupation Certificate shall 

not be given unless all the Basic Amenities specified by the Collector, Ahmednagar 

are fully developed . 
In case of Non -Compliance , Layout Approval and Non -Agricultural permission shall liable to be 
cancelled . 


The Part Plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of 
general public during Office hours on all working days at the following Offices - 


( 1 ) The Collector, Ahmednagar 


(2) The Assistant Director of Town Planning, Ahmednagar Branch , Ahmednagar 


This Notice is also available on website www . dtp .maharashtra . gov. in 


PRATIBHA BHADANE , 

Member -Secretary , 
Proposal Scrutiny Committee 
and Joint Director of Town Planning, 

Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 6th April 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


३९ 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, 
कलम १९ नुसार . 


जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर , मौजे गोंडखेड 


भूमापन क्रमांक 


गट क्रमांक 


संपादनाखालील 


क्षेत्र 


जिल्हा जळगाव 


१ 


२ 


हे . आर 


hai० 


७१/ २ पै . 


१०९ पै. 


० 


७० 


पो . ख . .. 


o ०७ 


० 


७२/ ३ पै . 


११० पै. 


० ५६ 


पो . ख . .. 


० ०१ 


७३/ १/ २- अ पै. 


१११ पै . 


२ ३४ 


क्रमांक भूसंपादन / मौजे गोंडखेड / एसआर - ९२ / २०१६ . - ज्याअर्थी, 
समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि 
संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात 
यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/ मौजे गोंडखेड/ एसआर- ९२/ 
२०१६ , दिनांक ६ एप्रिल २०१७ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली 
आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , 
अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


पो . ख . .. 


० 


७३ / २- ब पै. 


११२ पै . 


पो . ख . .. 


० 


७८ पै . 


११५ पै . 


० 


पो . ख . .. 


० 


०२ 


७९ पै . 


११६ पै. 


७५ 


पो . ख . .. 


० 


० 


२५ 


८० पै. 


११८ पै . 


० ०८ 


पो . ख . .. 


० ०२ 


८१ पै . 


११७ पै. 


० 


१ ३१ 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे , 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या 
तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 


७२/ २ पै. 


१०८ पै. 


० 


० १७ 


७४ पै . 


११३ पै. 


० ११ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे गोंडखेड , तालुका जामनेर, जिल्हा जळगाव 
येथील पाझर तलाव , गोंडखेड - थडनालासाठी संपादन करणेबाबत . 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार " 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे गोंडखेड , तालुका जामनेर, जिल्हा 
जळगाव येथील पाझर तलाव, गोंडखेड- थडनालासाठी संपादन करणेबाबत . 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
जळगाव भाग, तालुका, जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६ , शके १९४० 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, कलम 
१५ च्या पोट- कलम (२) अन्वयेदिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे , 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या 
तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


टीप. -- 


( १) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 

कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग , जळगाव व उपविभागीय 
अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये कामकाजाच्या 
वेळेत निरीक्षण करता येईल . 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार " 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 


( २) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण 

होईपर्यंत सदर अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही 
व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व 
अडथळा करू नये . 


( ३ ) 


संबंधित तलाठी ( गोंडखेड, तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव) 
यांनी संबंधित ७/ १२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत यापूर्वी नोंद घेतली 
नसल्यास , ती घेण्यात यावी . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
जळगाव भाग , तालुका, जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , जामनेर यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 

विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर , मौजे गाढोदे 


किशोर राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी, जळगाव 
तथा समुचित प्रशासन, जळगाव. 


गट क्रमांक 


संपादन क्षेत्र 


जळगाव , २६ एप्रिल २०१८ . 


हे . आर 


८ पै . 


० 


ला . ला . .. 
पो . ख . .. 


० 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 
कलम १९ नुसार . 


९ पै. 


० 


पो . ख . .. 


० 


जिल्हा जळगाव 


१० पै. 


० 


ला . ला . .. 
पो . ख . .. 


० 


११ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


Mम 


क्रमांक भूसंपादन/ मौजे गाढोदे- दहिदुले/ एसआर-६/ २०१५. - ज्याअर्थी, 
समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात 
यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/ मौजे गाढोदे/ एसआर-६/ 
२०१५, दिनांक १८ एप्रिल २०१७ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली 
आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनसची " एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, 
अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्पअंतर्गत बुडीत क्षेत्रातील दहिदुले 
गाढोदे पुलाचे जोड रस्त्याकरिता संपादन. 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : निम्न तापी प्रकल्प अंतर्गत बुडीत क्षेत्रातील 
दहिदुले- गाढोदे पूल जोड रस्ता . 
समाजाला मिळणारे लाभ : वाहतूक रस्त्याची सुविधा 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


४१ 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गिगाव व 
माल्हणगाव ( पाझर तलाव , गिगाव व माल्हणगावकरिता ) यात सोबतच्या 
अनुसूचीमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी संपादन करण्याचा 
उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकाऱ्यांचा उद्देश आहे ; 


निरंक 


टीप. -- 


( १) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 

कार्यकारी अभियंता, निम्न तापी प्रकल्प विभाग, अमळनेर व 
उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये 
कामकाजाच्या वेळेत निरीक्षण करता येईल . 


____ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण २ मध्ये देण्यात आलेल्या , 
सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचेनिर्धारण करण्याकरिता 
प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता, समुचित 
शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचेनिर्धारण 
करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ; 


उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण 
होईपर्यंत सदर अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही 
व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व । 
अडथळा करू नये . 
संबंधित तलाठी (गाढोदे- दहिदुले , तालुका जळगाव, जिल्हा 
जळगाव ) यांनी संबंधित ७/ १२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत यापूर्वी 
नोंद घेतली नसल्यास , ती घेण्यात यावी. 


दुय्यम निबंधक, जळगाव , १, २, ३ यांनी संपादनाखालील गटाच्या 
खरेदी -विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 


किशोर राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव 
तथा समुचित प्रशासन , जळगाव . 


आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनसाठी जमिनी संपादन करण्याचा 
समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर 
किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत , नगरपालिका किंवा यथास्थिती , 
महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून 
अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा 
दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल 
अशी तरतूद उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट -कलम (१) मध्ये 
करण्यात आली आहे ; 
___ त्याअर्थी, आता उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेला, 
नाशिक जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे असे अधिसूचित करतो की , 
बाधित क्षेत्रामध्ये १. रायेश्वर शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, सातपूर , 
नाशिक , २. श्री . चक्रधर स्वामी बहुउद्देशीय संस्था , मु . पो . दलतपूर , 
तालुका त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक यांच्याकडून भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रीतीने दिनांक २५ 
एप्रिल २०१८ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल . 

अनुसूची 
जमिनींचे वर्णन 


जळगाव , २६ एप्रिल २०१८ . 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या 
अंतर्गत कलम ४ (१) सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास सुरू 
करण्याची अधिसूचना. 


जिल्हा नाशिक 


जिल्हा नाशिक , तालुका मालेगाव , मौजे गिगाव व म्हालणगाव 


गट नंबर 


अंदाजे क्षेत्र 


हे . आर 


१ १३ 


८७ 


१ ७१ 


क्रमांक भूसं/ कक्ष-१०/३/ कावि -३८७/ २०१८ - ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण 
११/ २०१४ / प्र. क्र .- ७७/ अ- २ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि 
संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


४३/ १ 


० ६० 


एकूण क्षेत्र ३. ४४ हे. आर . (पाझर तलाव- गिगाव व म्हालणगाव ) 
करिता . 


राधाकृष्णन बी. , 
जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


नाशिक , २५ एप्रिल २०१८ . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
जिल्हा धुळे 

क्रमांक ब/ कक्ष- २/ मशा/ जमीन/ कावि- ३३२/ २०१८. - ज्याअर्थी, शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी- १०७६ / 
६३९२३/ ग- ६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) 
याच्या कलम ४, पोट -कलम १ च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्यांचा वापर 
करून मी , डॉ . दिलीप पांढरपट्टे , जिल्हाधिकारी , धुळे जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे , त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम 
४, पोट - कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असल्यामुळे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , मी उक्त मसुदा दिनांक ३० एप्रिल २०१८ नंतर विचारात घेईन . 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील , त्या मी विचारात 
घेईन . 


अधिसूचनेचा मसुदा 
ज्याअर्थी, शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३९२३/ ग- ६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र 
जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४ , पोट - कलम १ च्या परंतुकाखाली राज्य 
शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , डॉ . दिलीप पांढरपट्टे, जिल्हाधिकारी, धुळे 
याद्वारे दिनांक १० मे २०१८ पासून धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यातील अपर तहसील कार्यालय , पिंपळनेर अंतर्गत मौजे टिटाणे , तालुका 
साक्री, जिल्हा धुळे या गावाचे विभाजन करून आंबेमोहर , तालुका साक्री, जिल्हा धुळे हे नवीन स्वतंत्र महसूल गाव करणेबाबत सोबतच्या 
अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट करून हद्द असलेल्या धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यातील आंबेमोहर या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत 
आहे. 

अनुसूची 
अ . क्र . गावाचे नाव भूमापन क्रमांक 

चतुःसीमा 


टिटाणे 
( मूळ गाव ) 


गट नंबर १ ते ३११, 
गट नंबर ४६७ ते ४८४ , 
गट नंबर ४८६ ते ५२६ 
( एकूण भूमापन क्रमांक ३७० ) 
गट नंबर ३१२ ते ४६६, 
गट नंबर ४८५ 
( एकूण भूमापन क्रमांक १५६ ) 


पूर्व : खोरी गावाची शिवार शीव 
पश्चिम : छडवेल व आंबेमोहर गावाची शिवार शीव 
उत्तर : पन्हाळी गावाची शिवार शीव 
दक्षिण : वाजदरे बारी गावाची शिवार शीव 


आंबेमोहर 
( प्रस्तावित गाव ) 


पूर्व : टिटाणे गावाची शिवार शीव 
पश्चिम : कुत्तरमारे गावाची शिवार शीव 
उत्तर : छडवेल गावाची शिवार शीव 
दक्षिण : वाजदरे गावाची शिवार शीव 


परिशिष्ट - अ 


मूळ गाव मौजे टिटाणे, तालुका साक्री, जिल्हा धुळेमधून प्रस्तावित नवीन महसुली 

गाव आंबेमोहर, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे करणेबाबत . 


अ . क्र . 


घटक 


मूळ गाव 


रूपांतरित नवीन 
महसूल गाव 


उर्वरित मूळ 
महसूल गाव 


नाव 


टिटाणे 


आंबेमोहर 


टिटाणे 


कुटुंबसंख्या 


५९७ 


१२३ 


४७४ 


लोकसंख्या २०११ प्रमाणे 


३४८९ 


५८५ 


२९०४ 
३६९ 


मूळ गट संख्या 


५२६ 


१५७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


४३ 


परिशिष्ट - अ - चालू 


अ. क्र . 


घटक 


घटक 


मूळ गाव 


रूपांतरित नवीन 
महसूल गाव 


उर्वरित मूळ 
महसूल गाव 


भौगोलिक क्षेत्र 


१८४२ . ५४ 


८७१.०६ 


९७१. ४८ 


आकारणी 


१८५६. ५५ 


६२५. ३६ 


१२३१. १९ 


लागवडीलायक क्षेत्र ( हे . आर ) 


१५५७. ४४ 


७१७. २७ 


८४० . १७ 


लागवडी आयोग्य क्षेत्र (हे. आर) 


२०३. ६२ 


११४ . ६२ 


८९. ०० 


बिनआकारी क्षेत्र (हे. आर ) 
गायरान/ गुरचरण क्षेत्र (हे. आर ) 


१३. ०४ 


३. ०० 


१० .०४ 


वनक्षेत्र/ फॉरेस्ट ( हे . आर) 


१४ .९२ 


१२ . ०० 


२. ९२ 


गावठाण 


८ . ५६ 


८ . ५६ 


म्हसनवट 


तलाव/पाझर तलाव/ रस्ते 


३२ . ३४ 


१६ .१७ 


१६. १७ 


१३ - अ 


शीव 


२ .०७ 


१. ०० 


१ .०७ 


१३- ब 


गाववर्दळ 


१३ - क 


खारीखाण/ मुरुमखाण 


१३ - ड 


चांभरकुंड 


१४ . ९२ 


१२. ०० 


सार्वजनिक रस्ते 


१०. ५५ 


७ . ०० 


३. ५५ 


सार्वजनिक शाळा 


सार्वजनिक दवाखाने 


आहे २ 


आहे १ 


आहे १ 


पिण्याचे पाण्याचे स्त्रोत आहेत 
किंवा नाहीत. पंपगृह व 
सार्वजनिक विहीर गट नंबर ४८४. 


ग्रामपंचायत 


टिटाणे ०१ 


टिटाणे ०१ 


६२ 


गावी प्रत्यक्ष वाटप केलेले सर्व्हे नंबर 
( पोटहिस्सासह) 


डॉ . दिलीप पांढरपट्टे , 
जिल्हाधिकारी , धुळे . 


धुळे, १६ एप्रिल २०१८ . 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


जिल्हा जळगाव 


क्रमांक भूसंपा/मौजे गोंडखेड/ एसआर-९२/ २०१६.- ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ क्रमांक संकीर्ण- ११/ २०१४/ प्र. क्र . ७७- अ/ २, ज्याअर्थी, भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण - ११/ २०१४/ प्र. क्र . - ७७/ अ - २ , 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील १०, ००० हेक्टरपेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमि संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे गोंडखेड, तालुका जामनेर, जिल्हा जळगाव येथील भूमापन क्रमांक ७१ / २ पै., ७२ / ३ पै., 
७३/१/ २- अ पै., ७३/ २-ब पै., ७८ पै., ७९ पै., ८० पै., ८१ पै., ७२/ २ पै. व ७४ पै. मधील सोबतच्या अनूसचीमध्ये दर्शविलेले क्षेत्र मौजे गोंडखेड , 
तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव येथील पाझर तलाव, गोंडखेड, थडनालासाठी संपादित होत असून यात यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी संपादन करण्याचा उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जळगाव उपविभागीय अधिकाऱ्याचा उद्देश 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण २ मध्ये देण्यात आलेल्या, सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचेनिर्धारण करण्याकरिता 
प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता, समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचेनिर्धारण करण्याकरिता 
प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक प्रयोजनसाठी जमिनी संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्रामस्तरावर किंवा 
वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत, नगरपालिका किंवा यथास्थिती, महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून अधिसूचनेद्वारे 
विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट - कलम ( १) मध्ये करण्यात आली आहे ; 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेला, उपविभागीय अधिकारी , जळगाव भाग, जळगाव, जिल्हा जळगाव याद्वारे असे 
अधिसूचित करतो की , बाधित क्षेत्रामध्ये निर्मलाई फाउंडेशन , सात्री, तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव यांच्याकडून भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ मध्ये विहित केलेल्या रीतीने दिनांक ३१ मे २०१८ 
पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करण्यात येईल . 

अनुसूची 
जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर , मौजे गोंडखेड 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन व तिच्या चतु : सीमा खालीलप्रमाणे आहेत . 
भूमापन गट क्रमांक क्षेत्र 

चतुःसीमा 
क्रमांक 


हे . आर 


७१/ २ पै . 


१०९ पै . 


० 


पूर्व 


पश्चिम 


उत्तर 


दक्षिण 


. . 
__ पो . ख . .. 


० ७० 
० ०७ 


७२/ ३ पै. 


११० पै . 


० 


गाव नकाशाप्रमाणे 


पो . ख . .. 


० 


० ०१ 


७३/ १/ २ - अ पै . 


१११ पै . 


पो . ख . .. 


० 


० ०५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


४५ 


अनुसूची --- चालू 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट क्रमांक 


चतुःसीमा 


भूमापन 
क्रमांक 

२ 


हे . आर 


७३/ २- ब पै . 


११२ पै . 


. .. 
पो . ख . . . 


२ ३७ 
० ०५ 


७८ पै . 


११५ पै. 

.. 
___ पो . ख . .. 


० २८ 
० ०२ 


७९ पै . 


११६ पै . 


गाव नकाशाप्रमाणे 


.. 
पो . ख . .. 


० २५ 


८० पै. 


११८ पै . . . 

___ पो . ख. .. 


० ०८ 
० ०२ 


८१ पै . 


११७ पै . 


... 


१ ३१ 


७२/ २ पै . 


१०८ पै. 


. .. 


० १७ 


७४ पै. 


११३ पै . 


. . 


० 


११ 


जितेंद्र दिनकरराव पाटील , 

उपविभागीय अधिकारी, 
जळगाव भाग, जळगाव . 


जळगाव , २४ एप्रिल २०१८ . 


प्रभारी जिल्हाधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई । 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे 
कलम १९ अन्वये घोषणा . 


नमूद केलेली जमीन विकास योजना शिरपूर- वरवाडे मंजूर विकास 
योजना ( वाढीव हद्द) मधील आरक्षण क्रमांक १६ मधील सर्व्हे नंबर 
१६९ / १ - २ या जागेचे टाऊन हॉल व लायब्ररी या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झाली आहे. 


जिल्हा धुळे 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), सामान्य, धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी 
उपलब्ध राहतील. 


क्रमांक भूसं/ सामान्य/ कावि -२६४/ २०१८.- ज्याअर्थी, समुचित शासनाचे 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाईमिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १९ अन्वयेविकास 
योजना शिरपूर - वरवाडे मंजूर विकास योजना ( वाढीव हद्द) मधील 
आरक्षण क्रमांक १६ मधील सर्व्हे नंबर १६९ / १ - २ या जागेचे टाऊन 
हॉल व लायब्ररी या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यक असलेबाबत 
मुख्याधिकारी, शिरपूर- वरवाडे नगरपरिषद, शिरपूर, जिल्हा धुळे यांनी 
कळविलेले आहे ; 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर, गाव शिरपूर- वरवाडे 
भूसंपादन क्रमांक/ 

अंदाजित संपादित 
गट क्रमांक 

करावयाचे क्षेत्र 


हे . आर 


त्याअर्थी, मी , डॉ . नंदकुमार बेडसे , प्रभारी जिल्हाधिकारी , धुळे 
उक्त नियमाच्या कलम २ (३) (ई) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या समुचित 
शासनाच्या अधिकारान्वये असे घोषित करतो की , सोबतच्या अनुसूचीमध्ये 


० ९७ 


आरक्षण क्रमांक १६ मधील 
सर्व्हे नंबर १६९/ १ - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : आरक्षण क्रमांक १६ मधील सर्व्हे नंबर १६९ / १ - २ 
या जागेचे टाऊन हॉल व लायब्ररी या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ. 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने , खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त, नाशिक 
शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक , मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे 
कलम ३७ ( १) ( ३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
पुढील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे : -- 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती/ कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुर्नवसाहतबाबत तपशील निरंक आहे . 

- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती/ कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहतबाबत तपशील निरंक आहे . 

डॉ . नंदकुमार बेडसे , 

प्रभारी जिल्हाधिकारी, धुळे . 
धुळे, २६ एप्रिल २०१८ . 


( क) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे किंवा शारीरिक 
दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील , अशी 
इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे; 


( ख) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थविनापरवानगी 
बरोबर नेणे; 


( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवाफेकावयाची उपकरणे 
किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे; 


( घ ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवाचित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१ ) ( ३) अन्वये 


( ड) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजविणे . 


आदेश 


( च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि 
तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर वस्तू 
तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे . 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानूर 

व्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक आहे, अशा व 
धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी शस्त्रे वापरण्यास, 
तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास प्रतिबंध असणार नाही. 


क्रमांक कक्ष- १/पीओएल- १/ १८००/ २०१८. - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक (ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष- १४/ ३७ ( १) ( ३)/ 
१८६५/ २०१८ , दिनांक ९ एप्रिल २०१८ अन्वये नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यातील 
विविध आंदोलने, धार्मिक सण , उत्सव व राज्यातील कायदा व 
सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देशात कोठेही जातीय घटना 
घडल्यास, अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात. विविध कामगार 
संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते . हिंदू-मुस्लीम यांच्यात । 
क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे 
जातीय तणावनिर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच 
मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी, शेतकऱ्यांना शेतीमालास भाव कमी 
मिळत असल्याने, त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत मोर्चे, धरणे, रास्ता 
रोको, उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील 
मालेगाव शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड , बागलाण, येवला , 
चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात विविध 
कंपन्या असून , कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह 
निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात 
दिनांक १७ एप्रिल २०१८ चे ०० . ०० ते दिनांक ३० एप्रिल २०१८ चे 
२४ .०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे 
आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक , नाशिक (ग्रामीण) यांनी विनंती 
केली आहे. 


तसेच मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (३) अन्वये संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा 
जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळींस ( जमावास ) किंवा 
मिरवणुकीस , मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे . 


सदरहू निबंध लग्नकार्य, धार्मिक कार्यक्रम, आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही. त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस 
अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
यांना , तसेच सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्तींना 
लागू राहणार नाहीत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


४७ 


सदरचा आदेश दिनांक १७ एप्रिल २०१८ चे ००. ०० वाजेपासून ते 
दिनांक ३० एप्रिल २०१८ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १६ एप्रिल २०१८ रोजी माझ्या सहीनिशी 
व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


( अ) सोटे , तलवारी, बंदुका , भाले, सुरे, लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 

पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


रामदास खेडकर , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

नाशिक. 


( क) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे, साधने 

इत्यादी तयार करणे, जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 


नाशिक , १६ एप्रिल २०१८ . 


( ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव 

करणे अथवा सोंग आणणे ; 


( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 


( फ) कोणत्याही व्यक्तिची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले : ( १) म. पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 

प्रतिबंधक आदेश/१११९ / २०१८, दिनांक ७ एप्रिल २०१८. 
(२) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), (३) 


( ग) सभा घेण्यास , मिरवणूक काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 
___ व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


लम 


आदेश 


( ह) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी 

दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, सभा ; 
वरील कलम ३७ (१), (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम 
वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू 
नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तिना आपल्या वरिष्ठांचे 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 
त्यांना लागू होणार नाहीत . 


क्रमांक ड/ कक्ष- ३/ एमएजी - २/ कावि - ५०१/ २०१८ . - ज्याअर्थी, 
उपोद्घातात नमूद अ.क्र . १ अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी दिनांक 
१४ एप्रिल २०१८ रोजी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव 
साजरा करण्यात येणार आहे . तसेच दिनांक १ एप्रिल २०१८ पासून 
एकविरादेवी यात्रा सुरू आहे. दिनांक १८ एप्रिल २०१८ रोजी अक्षयतृतीया 
निमित्त जिल्ह्यात विविध ठिकाणी यात्रांचे आयोजन करण्यात येते . त्या 
अनुषंगाने धुळे शहरात व जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच धुळे जिल्ह्याची जातीय 
पार्श्वभूमी पाहता हिंदू व मुस्लिम या दोन्ही समाजामध्ये किरकोळ । 
कारणांवरून वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वरील यात्रा 
उत्सवांच्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा परिस्थितीवर नियंत्रण 
ठेवण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात दिनांक ११ एप्रिल २०१८ रोजीचे ००. ०५ 
वाजेपासून दिनांक २५ एप्रिल २०१८ रोजीचे २३. ५५ वाजेपावेतो मुंबई 
पोलीस कायदा कलम ३७ ( १), (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन 
प्रसिद्धी होणेस विनंती पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी केलेले आहे . 

तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 
व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेवरून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण 
ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, डॉ. दिलीप पांढरपट्टे, 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे, मला उपोद्घातात नमूद अ. क्र . २ अन्वये 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१), (३) नुसार प्राप्त 
असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास 
पुढील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे : 


तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (३) नुसार 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तिचा 
समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस 
मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका , मोर्चे इत्यादी 
परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न 
मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास 
सदर निर्बंध लागू नाहीत . 

सदरचा आदेश हा दिनांक ११ एप्रिल २०१८ रोजीचे ००.०५ 
वाजलेपासून ते दिनांक २५ एप्रिल २०१८ रोजीचे २३. ५५ वाजेपावेतो 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील. 

सदरचा आदेश हा दिनांक ९ एप्रिल २०१८ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे. 

डॉ . दिलीप पांढरपट्टे , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 


धुळे, ९ एप्रिल २०१८ . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे १० - १६, २०१८ / वैशाख २० - २६, शके १९४० 


( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे, साधने 

इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 


वाचले : ( १ ) म. पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 

प्रतिबंधक आदेश / १२४३/ २०१८ , दिनांक २१ एप्रिल 

२०१८ . 
( २) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३ ) 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , हावभाव 

करणे अथवा सोंग आणणे ; 


आदेश 


( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ; 


( फ ) कोणत्याही व्यक्तिची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 


( ग) सभा घेण्यास, मिरवणूक काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 

व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


( ह ) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी 

दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, सभा ; 
वरील कलम ३७ ( १), ( ३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम 
वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू 
नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तिना आपल्या वरिष्ठांचे 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे , 
त्यांना लागू होणार नाहीत . 


क्रमांक ड / कक्ष- ३/ एमएजी - २/ कावि - ६०४/ २०१८ . - ज्याअर्थी, 
उपोद्घातात नमूद अ. क्र . १ अन्वये पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी दिनांक 
३० एप्रिल २०१८ रोजी बुद्धपौर्णिमा , दिनांक १ मे २०१८ रोजी महाराष्ट्र 
दिन / कामगार दिन साजरा करण्यात येणार आहे. तसेच दिनांक 
२ एप्रिल २०१८ व दिनांक ३ एप्रिल २०१८ रोजी धुळे शहरात मुस्लिम 
धर्मियांचा इज्तेमा आयोजित करण्यात आला आहे . त्या अनुषंगाने धुळे 
शहरात व जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच धुळे जिल्ह्याची जातीय पार्श्वभूमी 
पाहता हिंदू व मुस्लिम या दोन्ही समाजामध्ये किरकोळ कारणांवरून 
वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वरील यात्रा- उत्सवांच्या 
अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 
धुळे जिल्ह्यात दिनांक २७ एप्रिल २०१८ रोजीचे ०० . ०५ वाजेपासून 
दिनांक ११ मे २०१८ रोजीचे २३. ५५ वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा 
कलम ३७ ( १), ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस 
विनंती पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी केलेले आहे. 

तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 
व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेवरून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण 
ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , डॉ . नंदकुमार बेडसे, 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे, मला उपोद्घातात नमूद अ. क्र . २ अन्वये 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३ ) नुसार प्राप्त 
असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास 
पुढील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे : 
( अ) सोटे, तलवारी , बंदका, भाले, सरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (३) नुसार 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तिचा 
समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास)किंवा मिरवणुकीस 
मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा, मिरवणुका , मोर्चे इत्यादी 
परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी , तसेच लग्न 
मिरवणका धार्मिक मिरवणका आठवडे बाजार अगर पेतयात्रेच्या जमावास 
सदर निबंध लागू नाहीत. 

सदरचा आदेश हा दिनांक २७ एप्रिल २०१८ रोजीचे ०० . ०५ 
वाजलेपासून ते दिनांक ११ मे २०१८ रोजीचे २३ . ५५ वाजेपावेतो संपूर्ण 
धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश हा दिनांक २५ एप्रिल २०१८ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचेशिक्क्यानिशी दिला असे . 

डॉ . नंदकुमार बेडसे , 
जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 


( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 

पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


धुळे, २५ एप्रिल २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND YERAWADA. PUNE- 411006 . EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA. 


